“बहुजन कल्याण विभाग” या विभागाचे नाव“इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभाग” असे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.९५/ आस्थापना 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- २ मार्च, २०२० 


वाचा:- शासन निर्णय, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, 
भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.९५/ आस्थापना, दि.१७.०२.२०२०. 


प्रस्तावना: 

मा. मंत्रिमंडळाच्या दि. १२.२.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये, इतर मागासवर्ग, सामाजिक 
व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग 
या विभागाचे नाव “बहुजन कल्याण विभाग” असे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा 
शासन निर्णय दिनांक १७.२.२०२० रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक 
२७.०२.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये विभागाच्या नावामध्ये अंशात: सुधारणा करुन “SAR मागास 
बहुजन कल्याण विभाग” असे करण्याचे निदेश आहेत. त्याप्रमाणे या विभागाचे नाव “बहुजन कल्याण 
विभाग” ऐवजी “gay मागास बहुजन कल्याण विभाग” असे करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय: 


मा.मंत्रिमंडळाने दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार 
“बहुजन कल्याण विभाग” या विभागाच्या नावात अंडात: बदल करण्यात येत असून विभागाचे नाव 
“इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग” असे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या विभागाच्या नवीन नावाबाबतची अधिसूचना विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने सामान्य 
प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३०२१२१२१८०८२२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
Bhaurao पाना 


7045440067, 


ग ri ber=950bc6a64b080 1087d4b403d7351619557bcd3489ca14b 
aghunath Gavit eee 
D 2020.03.02 14:38:26 +05'30' 


(भा. र. गावित) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/ प्र.क्र.९५/ आस्थापना 


३. मा.मंत्री (बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.राज्यमंत्री (बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
६. सर्व मा.विधानपरिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
७. सर्व मा.विधानसभा सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
८. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
९. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव, बहुजन कल्याण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१२. संचालक, बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
१३. आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 
१४. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१५. सर्व जिल्हाधिकारी 
१६. सर्व कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१७. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 
१८. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
१९. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
२०. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


